“श्री गजानन महाराज समाधी select 
महोत्सव शेगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत 
सुविधा निर्माण करण्याचा विकास 
आराखडा”: - 

निधी वितरीत करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४६/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०४ मे, २०२१. 


वाचा :- 

१.शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.८०/का.१४४४, दि. ८ मार्च, २०१० 

२.शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.८०/का.१४४४, दि. ५ मे, २०११ 

३.शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.२४/का.१४४४, दि. १८ जानेवारी, २०१६ 

४.शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.२४/का.१४४४, दि. २० जुले, २०१७ 

५. शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४६/का.१४४४, दि. ११ मे, २०२० 
प्रस्तावना :- 

“श्री गजानन महाराज समाधी शाताब्दी महोत्सव शोगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्याचा विकास आराखडा” साठी उक्त (i) शासन निर्णय दिनांक ८ मार्च, २०१० (ii) शासन निर्णय 
दिनांक ५ मे, २०११ (il) शासन निर्णय दिनांक १८ जानेवारी, २०१६ व (iv) शासन निर्णय दिनांक २० 
जुले, २०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून या आराखड्यामध्ये रु.४२९.५५७८ कोटी 
इतका शासन सहभाग आहे. या आराखड्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वेतन या 
उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी “विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 
अमरावती” यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शेगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्याचा विकास आराखडा” साठी “विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती” यांना सन 
२०२१-२२ मध्ये रू.१,५०,०००/- (रुपये एक लक्ष, पन्नास हजार फक्त) निधी उद्दिष्टनिहाय खालील 
प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


मुख्य लेखाशिर्ष | उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी | सन २०२१-२२ या | वितरित करावयाचा 
आर्थिक वर्षात यापूर्वी | निधी 
वितरित केलेला निधी 


38422039 १-वेतन .३०,००,०००/- रू.३,००,०००/- रू.१,५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४६/ का.१४४४ 


२. सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (00) (03) श्री गजानन महाराज शोगांव, तीर्थक्षेत्र विकास विशेष 
कृती कार्यक्रम (३४५२ २७३१) योजनातंर्गत (दत्तमत)” खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 
Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०४१५०२४७२८१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vidya Ramappa : 
Hampayya 


(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव 
आव्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
८. मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सर्व) 
१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 
१२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
१३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१४. उप सचिव (कार्यासन-१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४६/ का.१४४४ 


१५. वित्त विभाग (व्यय-८)/ (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 
१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

१७. नियोजन विभाग, का-१४२४, मंत्राळय, मुंबई 

१८. निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


